महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-२३) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ 
पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, 
मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ :- 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.५९/२०२१/आस्था-३, 
दिनांक २२ एप्रिल, २०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक २२ एप्रिल, २०२२ च्या आदेशान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट 
विकास अधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० 
पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. या परिपत्रकान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (निवडश्रेणी) 
संवर्गाची दिनांक १.१.२०२१ ते ३१.१२.२०२२ अखेरची तात्पुरती (२०५७078) ज्येष्ठतासूची पुढील 
अटीच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

) सदर ज्येष्ठता सूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गट विकास अधिकारी संवर्गातील पदावरील 
ज्येष्ठता अंतिम होण्याच्या अधीन व त्यांच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील पदावरील 
निवड सूचीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . 

i) ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे अशा प्रकरणी विभागीय 
चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठता सूचीत यथास्थिती समावेश करण्यात येईल. 


ii) सदर ज्येष्ठता सूची तात्पुरत्या स्वरुपातील असून आरक्षणासंदर्भात मा Vea 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका क्र .८४५२/२००४ मधील T.A. १/२०१४ आणि T.A. 
२/२०१४, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.२७९७/२०१७ (स्टॅम्प क्र.७२५६/२०१५ 
महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय घोगरे तसेच इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात दिनांक ४.८.२०१७ 
रोजी दिलेला अंतिम निर्णय व त्याविरुध्द मा .सर्वोच्च न्यायालामध्ये अपील दाखल केलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका (डायरी क्र.३३१५१/२०१७ या याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सर्व विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर ज्येष्ठता सूची त्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
(प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व त्याबाबतची पोच विभागास 
विनाविलंब सादर करावी. याप्रमाणे ज्येष्ठतायादी प्राप्त झाल्यानंतर संबधित अधिकारी यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबत काही आक्षेप असल्यास ते आक्षेप १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागीय 
आयुक्त यांच्या मार्फत शासनास सादर करावेत व त्याची एक जादा प्रत तात्काळ शासनास 
पाठवावी. ज्येष्ठता यादीतील सर्व संबधीत अधिकाऱ्यांना असेही सुचीत करण्यात येते की , त्यांनी 
त्यांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भात काही आक्षेप असल्यास विहित मुदतीच्या आत वर नमुद केल्याप्रमाणे सादर 
करावेत. विहीत मुदतीनंतर वा विलंबाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही , याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी . विभागीय आयुक्त यांनी असे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भातील 
अभिप्रायासह आक्षेपाची एक प्रत एक आठवड्याच्या आत शासनास सादर करावी. 


४. ज्येष्ठता सूची संदर्भात शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहेत की शासनाकडून 
निर्गमित केलेली प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळीच उपलब्ध करुन दिली जात नाही 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ विना विलंब उपलब्ध करुन देण अंत्यत 
आव्यक आहे. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना/ त्यांच्या विभागाअंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूची शासन 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळविण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व त्याबाबत 
तात्काळ शासनास अवगत करावे. 


द्‌. सदर शासन परिपत्रक त्या सोबतच्या "प्रपत्र-अ" सह महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक 
पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


सांकेतांक २०२२१०२११३०१२२९६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
D R VASA N ग MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
e DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1 
G O PA | f6a13602188e1b45 1ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB361 7082 
F8FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E8 
M A N F 1C85A31BBAAFF04C1ADEA8A8811D74F01D 
A4E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2022.10.21 16:44:29 +05'30' 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
3. संबंधित अधिकारी (शासन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येऊन ), 
४. निवड नस्ती (आस्था-३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


शासन परिपत्रक, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक : मविसे १०२२/प्र.क्र.२११/२०२२/आस्था-३, दिनांक २१.१०.२०२२ सोबतचे प्रपत्र-“अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ ते ३१.१२.२०२२ पर्यंतची तात्पुरती (Provisional) 


ज्येष्ठता सूची. 
अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
fa | २ ३ 8 _ ७ | ¢ र 
१७. १७ श्री.एस.एस.सावंत खुला १९.५.७७ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३५ Pe 
१८. १८ श्रीमती पी.सी.मोरे खुला ६.११.८४ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०४२ Pe 
१९. १९  श्री.पी.एस.शिर्क खुला १४.५.८६ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०४४ 11 -- 
२०. २० श्रीमती सी.आर.पाटील खुला ५.३.८४ ०३.०८.२०१९ ३१.०३.२०४२ 1 -- 
२१. २१  श्री.यु.ए.पाटील खुला २४.६.७८ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०३६ Pe 
२२ २२  श्री.आर.एस.लोखंडे खुला १.५.७५ ०३.०८.२०१९ ३०.०४.२०३३ Pe 
23 २३ श्रीमती डी.व्ही.पाटील खुला १२.५.८३ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०४१ 1 a 
२४ २४  श्री.के.बी.रणदिवे खुला ३.४.८३ ०३.०८.२०१९ ३०.०४.२०४१ Pe 
२५ २५ श्रीमती एस.टी.चव्हाण खुला ८.६.७९ ०३.०८.२०१९ ३०.०७.२०३७ 11 -- 
२६ २६  श्री.एस.व्ही.गोहाड इ.मा.व ९.१२.८३ ०३.०८.२०१९ ३१.१२.२०४१ Pe 
२७ २७ श्री.एम.सी.जाधव इ.मा.व २८.६.८४ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०४२ Pe 
२८ २८ श्रीमती एम.व्ही.मिरजकर इ.मा.व २१.६.८० ०४.०९.२०१९ ०४.०९.२०१९ a 
(श्रीमती व्ही.व्ही.सुपेकर) 
२९ २९ श्रीमती एस.एम.खिल्लारे अ.जा. २०.७.८१ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०३९ 1 -- 
३० ३० ्री.ए.जे.तडवी अ.ज. ६.७.८३ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०४१ Pe 
39 ३१ श्री.एस.बी.ठोबरे अ.जा. १७.७.८२ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०४० Pe 
32 ३२ श्री.आर.एन.गावडे भ.ज.-क ३०.५.८२ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०४० Pe 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 

4 | २ ३ | ४ | 4 PW ८ ९ 
३३ ३३  श्री.एस.ए.हराळे भ.ज.-ब १.७.७६ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०३४ 1 -- 
३४ ३४  श्री.टी.पी.लोखंडे अ.जा. १.६.८१ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३९ Pe 
34 ३५  श्री.व्ही.पी.राठोड वि.जा.-अ १८.५.८० ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३८ Pe 
३६ ३६ श्री.एस.एस.घाडगे खुला २६.७.८६ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०४४ Pe 
30 ३७  श्री.डी.आर.माळी इ.मा.व २०.६.७९ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०३७ Pe 
३८ ३८  श्री.आर.बी.देसाई खुला १८.११.७७ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०३५ 11 -- 
३९ ३९  श्री.पी.एच.काळे खुला २७.१.७९ ०३.०८.२०१९ ३१.०१.२०३७ Pe 
४० ४०  श्री.आर.डी.अडसूळ खुला २८.११.८२ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०४० Pe 
४१ ४१ श्री.ए.ए.फडतरे खुला १६.९.८५ ०३.०८.२०१९ ३१.१०.२०४३ Pe 
४२ ४२ श्रीमती व्ही.सी.फडोळ इ.मा.व ३०.७.८३ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०४१ Pe 
४३ ४३ श्रीमती डी.एस.पाटील खुला १८.६.८२ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०४० 11 -- 
४४ ४४ श्रीमती ए.के.वाघमळे खुला २२.९.८३ ०३.०८.२०१९ ३०.०९.२०४१ Pe 
४५ ४५  श्री.टी.व्ही.टेकाळे इ.मा.व १०.५.७९ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३७ Pe 
४६ ४६ श्रीमती एस.डी.थोरात खुला २.३.७६ ०३.०८.२०१९ २८.०२.२०३४ Pe 
४७ ४७ श्री.एन.एन.घुले इ.मा.व १४.८.८५ २६.१२.२०१९ ३१.०८.२०४३ Pe 
४८ ४८  श्री.बी.के.बेडसे इ.मा.व १२.१०.८३ ०३.०८.२०१९ ३१.१०.२०४१ Pe 
४९ ४९ श्री.आय.डी.शेळकंदे अ.ज. १७.६.८२ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०४० 11 -- 
Yo ५०  श्री.डी.बी.गिरी भ.ज.-ब २.७.७४ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०३२ Pe 
५१ ५१ श्रीमती एस.डी.बारी S.A १६.७.७८ ०३.०८.२०१९ ३१.०७.२०३६ 1 -- 
५२ ५२ श्रीमती आय.जे.अस्वार अ.जा. ४.१०.८४ ०३.०८.२०१९ ३१.१०.२०४२ Pe 
43 ५३ Bad एस.के.जगताप इ.मा.व. २७.११.८० ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०३८ Pe 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
[१ | २ ३ 1 ४ | 4 PW ८ ९ 
Gv ५४ श्री.ए.एस.पाटील वि.मा.प्र १३.११.६९ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०२७ 1 -- 
Gy ५५ श्री.आर.आर.परदेशी खुला २५.५.७६ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३४ Pe 
५६ ५६  श्री.पी.एस.कोल्हे खुला १.६.७३ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३१ Pe 
५७ ५७  श्री.ए.पी.पिगळे खुला २३.६.७२ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०३० Pe 
ष्ट ५८  श्री.सी.यु.जगताप खुला २५.१२.७३ ०३.०८.२०१९ ३१.१२.२०३१ 1 -- 
५९ ५९  श्री.आर.एस.काळभोर खुला १.९.७३ ०३.०८.२०१९ ३१.०८.२०३१ 1 -- 
६० ६०  श्री.पी.जी.रुमाले S.A 8.3.93 03.02.2098 39.03.2039 Pe 
६१ ६१ श्री.ए.बी.जोशी खुला १४.८.(७१ ०३.०८.२०१९ ३१.०८.२०२९ Pe 
६२ ६२ श्रीमती एस.ए.घुले (हरपळे) खुला २२.५.७९ ०३.०८.२०१९ ३१.०५.२०३७ Pe 
६३ ६३ श्री.एस.ए.इंगळे इ.मा.व १.१.७४ ०३.०८.२०१९ ३१.१२.२०३१ Pe 
नि ६४ श्रीमती एम.जे.टकले खुला २.११.७६ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०३४ 1 -- 
६५ ६५  श्री.आर.एच.पाटील इ.मा.व १५.१.६९ ०३.०८.२०१९ ३१.०१.२०२७ Pe 
६६ ६६ श्री.एन.के.काळे इ.मा.व १५.३.७३ ०३.०८.२०१९ ३१.०३.२०३१ 1 -- 
६७ ६७ श्री.व्ही.एम.जाधव इ.मा.व १५.११.७२ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०३० 1 -- | 
६८ ६८  श्री.आर.बी.भालेराव इ.मा.व २३.३.६९ ०३.०८.२०१९ ३१.०३.२०२७ Pe 
६९ ६९ श्रीमती एस.एच.पवार खुला १८.२.७५ ०३.०८.२०१९ २८.०२.२०३३ झणाा 
श्रीमती एस.एस.पाटील) 
७० ७० श्रीमती एम.ए.देसाई खुला १८.२.७५ ०३.०८.२०१९ २८.०२.२०३२३ Pe 
99 ७१ श्रीमती एम.व्ही.कापसे खुला १६.१०.७० ०३.०८.२०१९ ३१.१०.२०२८ ee 
श्रीमती एम.आर.जाधव) 

७२ ७२ श्रीमती एम.पी.ठवकर S.A 39.3.8 03.02.2098 39.03.2039 Pe 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
a | २ ३ | ४ | 4 PW ८ ९ 
७३ ७३ श्रीमती डी.व्ही.राऊत इ.मा.व ११.१२.७१ ०३.०८.२०१९ ३१.१२.२०२९ Pe 
७४ ७४ श्रीमती एस.जे.जगताप इ.मा.व ४.४.७७२ ०३.०८.२०१९ ३०.०४.२०३० Pe 
७५ ७५  श्री.व्ही.एल.जाधव खुला 22.19.92 03.02.2098 ३१.०७.२०३० Pe 
७६ ७६  श्री.आर.एम.पाटील खुला २१.११.७४ ०३.०८.२०१९ ३०.११.२०३२ Pe 
७७ ७७ श्री.पी.ए.घोरपडे खुला २.६.७६ ०३.०८.२०१९ ३०.०६.२०३४ 11 -- 
७८ ७८ श्रीमती एम.एस.देवगुणे भ.ज.-ब १२.४.७२ ०३.०८.२०१९ ३०.०४.२०३० 1 -- 
७९ ७९  श्री.डी.वाय.जाधव वि.जा.-अ २८.१.६९ ०३.०८.२०१९ ३१.०१.२०२७ Pe 
८० ८०  श्री.एन.जी.मंडलिक खुला २०.१२.६५ ०३.०८.२०१९ ३१.१२.२०२३ Pe 
८१ ८१ श्री.एम.टी.चौधर भ.ज.-ड ३.४.७१ २४.०५.२०२२ ३०.०४.२०२९ Pe 
८२ QQ. श्री.व्ही.के.खिल्लारे अ.जा. ९.६.६५ २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०२३ Pe 
८३ ८३  श्री.ए.आर.जाधव इ.मा.व ३१.१.७३ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०३१ 11 -- 
८४ ८४  श्री.एस.पी.पाटील खुला 3.4.63 २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०३१ 11 -- 
८५ ८५ श्रीमती एस.एन.बिडवे खुला ६.५.७६ २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०३४ Pe 
८६ ८६ श्री.एस.एम .मठपती saad 29.4 199 २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०३५ 1 -- | 
८७ ८७  श्री.एम.के.बिचकुले भ.ज.-क २.६.६६ २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०२४ Pe 
८८ ८८ श्रीमती एस.बी.कुडचे खुला ५.१०.८८ २४.०५.२०२२ ३१.१०.२०४६ Pe 
८९ ८९ श्रीमती यु.एस.घारगे खुला १७.६.८० २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०३८ i 
श्रीमती यु.बी.पाटील) (अंध/ 
अल्पदृष्टी) 
९० ९०  श्री.जे.पी.जाधव अ.जा. ५.३.६७ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०२५ Pe 
९१ ९१ श्री.एन.एस.रेवंडकर अ.जा. ११.१२.६६ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०२४ Pe 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
[१ | २ ३ | छे | 4 PW ८ ९ 
९२ ९२  श्री.पी.बी.काळे खुला १३.७.८७ २४.०५.२०२२ ३१.०७.२०४५ 1 -- 
९३ ९३  श्री.व्ही.जी.नलावडे खुला/ ३०.०९.८० २४.०५.२०२२ ३०.०९.२०३८ i 
इ.मा.व 
९४ ९४  श्री.व्ही.जी.तनपुरे खुला १४.१.८७ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४५ 1 -- 
Tr ९५ श्री.आर.एस.लाहोटी खुला २०.३.८१ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०३९ 1 -- 
९६ ९६ श्री.आर.ए.शोळके इ.मा.व २४.४.८८ २४.०५.२०२२ ३०.०४.२०४६ Pe 
९७ ९७ श्री.व्ही.एम.चव्हाण अ.जा. १३.१०.६५ २४.०५.२०२२ ३१.१०.२०२३ Pe 
RZ ९८  श्री.एन.एस.दाताळ खुला १.६.६६ २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०२४ Pe 
९९ ९९  श्री.एम.डी.बारापात्रे इ.मा.व १८.११.६४ २४.०५.२०२२ ३०.११.२०२२ 1 -- 
| १०० | | yo | श्री.एस.जी.घोन्सीकर खुला ०८.०४.८४ २४.०५.२०२२ ३०.०४.२०४२ Pe 
| १०१ | |. S68, | श्री.एस.एम.भुजबळ खुला १२.०७.८८ २४.०५.२०२२ ३१.०७.२०४६ Pe 
१०२ १०२ श्री.टी.के.भालके खुला ०९.०५.८५ २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०४३ Pe 
903 १०३  श्री.जे.डी.उगले इ.मा.व ०१.०४.८० २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०३८ Pe 
१०४ १०४  श्री.ओ.एम.यादव खुला १६.०६.८१ २४.०५.२०२२ ३०.०६.३९ Pe 
१०५ १०५  श्री.व्ही.के.शिदे खुला ०१.०१.८८ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०४६ Pe 
१०६ १०६ श्री.जी.बी.मोरे खुला ०५.११.८२ २४.०५.२०२२ ३०.११.२०४० Pe 
१०७ १०७  श्री.ए.एस.पाटील खुला ०६.०४.८७ २४.०५.२०२२ ३०.०४.२०४५ Pe 
१०८ १०८  श्री.एस.बी.तुपे खुला १५.०१.८३ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४१ Pe 
१०९ १०९  श्री.बी.डी.वाघ खुला २९.१२.८६ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०४४ Pe 
| ago | | 490 श्री.डी.एम.मोकाटे खुला १४.०६.८५ २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०४३ Pe 
Ea Lae श्री.एस.ए.खरात भ.ज.-क ०१.०२.८६ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४४ 11 -- 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
| १ | २ ३ | ४ | 4 1 ee ८ ९ 
११२ ११२ श्री.बी.एस.अकलाडे S.A 09.92.96 २४.०५.२०२२ ३०.११.२०३४ 1 -- 
११३ ११३ श्री.आर.एस.घोडके खुला ११.१०.८७ २४.०५.२०२२ ३१.१०.२०४५ Pe 
११४ ११४  श्री.गोडभरले FATA SAG ०५.०९.८२ २४.०५.२०२२ ३०.०९.२०४० a 
खेळाडू 
११५ ११५  श्री.ए.जे.भोसले खुला ०४.०३.८४ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०४२ Pe 
११६ ११६  श्री.पी.के.भोयर इ.मा.व. ०७.०६.८२ २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०४० Pe 
११७ ११७  श्री.के.आर.कलोडे इ.मा.व. २३.०१.८७ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४५ Pe 
११८ ११८ ्री.ओ.आर.रामावत भ.ज.-ब २०.०८.८४ २४.०५.२०२२ ३१.०८.२०४२ Pe 
११९ ११९ श्री.एस.बी.पाटील इ.मा.व. १६.०९.८६ २४.०५.२०२२ ३०.०९.२०४४ 11 -- 
१२० १२० श्रीम.डी.एल.फणसे खुला (म) ०५.०५.८७ २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०४५ 1 -- 
१२१ १२१ श्री.जी.एस.धायगुडे भ.ज.क. १३.०६.८६ २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०४४ 1 -- 
१२२ १२२  श्री.यु.एम.नंदागवळी अ.जा. २६.०८.८० २४.०५.२०२२ ३१.०८.२०३८ Pe 
923 १२३ श्रीम.एस.टी.पाटील खुला (म) २२.०५.८८ २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०४६ Pe 
१२४ १२४  श्री.जी.आर.खामकर S.A 04.92.02 २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०४६ Pe 
924 १२५  श्री.एस.एम.शेलार अ.जा. २६.०३.९१ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०४९ 11 -- 
१२६ १२६ श्रीम.एस.एस.काळे खुला (म) २१.०३.८६ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०४४ Pe 
१२७ १२७ श्रीम.एस.आर.नाकाडे इ.मा.व. (म) ०५.०३.८४ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०४२ 1 -- 
१२८ १२८  श्रीम.एस.ए.पालवे भ.ज.-ड (म) २१.०९.८४ २४.०५.२०२२ ३०.०९.२०४२ Pe 
१२९ १२९  श्री.के.एल.गड़्डापोड अ.ज. ०५.०१.८६ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४४ Pe 
१३० १३० श्री.एस.ए.शिदे अ.जा. १०.०८.८६ २४.०५.२०२२ ३१.०८.२०४४ Pe 
१३१ १३१ श्रीम.एस.एम.पाटील खुला (म) २२.१२.८८ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०४६ Pe 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
[१ | २ ३ | ४ | 4 PW ८ ९ 
१३२ १३२ श्री.डी.आर.लोखंडे अ.ज. ०५.१२.८५ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०४३ 1 -- 
१३३ १३३ श्रीम.एस.एस.इसाये इ.मा.व.-(म) १०.०२.८७ २४.०५.२०२२ २८.०२.२०४५ Pe 
१३४ १३४  श्री.ए.पी.पवार इ.मा.व.- २१.१२.७९ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०३७ गि झा 
दिव्यांग 
(कर्णबधीर) 
१३५ १३५  श्रीम.भागवत राजनंदनी इ.मा.व.(म) ०१.०१.९० २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०४७ Pe 
१३६ १३६ श्री.एस.ए.वाखर्ड भ.ज.-क २६.०५.९० २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०४८ Pe 
१३७ १३७ श्रीम.ए.एस.ठाकूर (म) १८.०४.९० २४.०५.२०२२ ३०.०४.२०४८ Pe 
१३८ १३८ श्रीम.एस.एम.कोल्हे अ.जा.(म) ०८.०१.८६ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४४ a a 
१३९ १३९ श्रीम.एस.एस.कदम खुला (म) १०.०१.८४ २४.०५.२०२२ ३१.०१.२०४२ 11 -- 
१४० १४०  श्रीम.एस.जे.पवार (खेळाडू) खुला (म) ०८.१०.८७ २४.०५.२०२२ ३१.१०.२०४५ 11 -- 
१४१ १४१ श्री.आर.एस.कणसे (खेळाडू) खुला ०१.०६.८२ २४.०५.२०२२ ३१.०५.२०४० Pe 
१४२ १४२  श्री.ए.आर.कुंभार इ.मा.व. १.३.७१ २४.०५.२०२२ २८.०२.२०२९ Pe 
१४३ १४३ श्री.आर.व्ही.राठोड वि.जा.-अ ३.३.६६ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०२४ Pe 
१४४ १४४  श्री.एस.पी.सावळे इ.मा.व. ३०.११.६४ २४.०५.२०२२ ३०.११.२०२२ Pe 
१४५ १४५ श्री.एस.एम.पटवारी खुला ४.२.६९ २४.०५.२०२२ २८.०२.२०२७ 11 -- 
१४६ १४६ श्री.आर.बी.मुक्‍्कावार खुला ११.४.७४ २४.०५.२०२२ ३०.०४.२०३२ 11 -- 
१४७ १४७ श्री.आर.एस.अहिरे अ.जा. ७.१२.६८ २४.०५.२०२२ ३१.१२.२०२६ Pe 
१४८ १४८ BAAN NTO अ.जा. १.६.६६ २४.०५.२०२२ ३०.०६.२०२४ Pe 
१४९ १४९  श्री.एन.एस.शेरखाने अ.जा. ३.७.६७ २४.०५.२०२२ ३१.०७.२०२५ Pe 
१५० १५० श्रीमती एम.एस.कांबळे अ.जा. १६.२.६८ २४.०५.२०२२ २८.०२.२०२६ Pe 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र. २११/२०२२/आस्था-३ 


मम मम म मम मम मम मम ममल 


अ.क्र. ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक उप मुख्य कार्यकारी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक संवर्गातील ज्येष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 
| १ | २ ३ | छे | 4 PW ८ ९ 
१५१ १५१ _श्री.आर.एल.पुरम अ.ज. १५.७.६४ २४.०५.२०२२ ३१.०७.२०२२ Pe 
१५२ १५२ श्री.सी.एम.ढोकणे अ.जा. २.३.६९ २४.०५.२०२२ ३१.०३.२०२७ Pe 
१५३ १५३  श्री.पी.बी.काकडे खुला १०.८.८६ २०.०९.२०२२ ३१.०८.२०४४ Pe 
१५४ १५४  श्री.आर.ए.फडके खुला 2.9.98 २०.०९.२०२२ ३१.०१.२०३२ Pe 
१५५ १५५  श्री.वाय.एम.प्रभे अ.जा. १.७.६५ २०.०९.२०२२ ३१.०७.२०२३ 11 -- 
१५६ १५६ श्री.आर.एन.पराडकर वि.मा.प्र २४.५.६५ २०.०९.२०२२ ३१.०५.२०२३ Pe 
१५७ १५७  श्री.व्ही.व्ही.यादव भ.ज. ९.११.६६ २०.०९.२०२२ ३०.११.२०२४ Pe 
१५८ १५८  श्री.एम.एन.टोणपे S.A 29.4.8 20,08 202 39,04 .202% Pe 
१५९ १५९  श्री.वाय.पी.सपकाळे अ.जा. १.२.६७ २०.०९.२०२२ ३१.०१.२०२५ Pe 
१६० १६०  श्री.एस.जी.शिदे खुला १.४.६५ २०.०९.२०२२ ३१.०५.२०२३ Pe 
१६१ १६१  श्री.जे.एन.आभाळे खुला २.२.६९ २०.०९.२०२२ २८.०२.२०२७ Pe 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


